RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष १, अंक ५ ( ४ ) ] 


शुक्रवार , 

मार्च २०, २०१५ / फाल्गुन २ ९, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २० मार्च २०१५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक , महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XII OF 2015 . 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT , 1988 , 

IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA . 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १२ . 


भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ८८ हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यात 

आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक. 


सन 
१ ९ ८८ चा 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ हा महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना, त्यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील 
अधिनियम 

अधिनियम करण्यात येत आहे : 


४ ९ . 


१ . 


(१ ) या अधिनियमास , भ्रष्टाचार प्रतिबंध ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ असे म्हणावे. 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ . 


( २) तो ताबडतोब अंमलात येईल . 


भाग- पाच -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०१५ / फाल्गुन २९, शके १९ ३६ 


सन १ ९ ८८ चा 

२ . भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ याच्या कलम २ मधील पोट - कलम ( ग ) च्या स्पष्टीकरण १ मधील, 
अधिनियम 

“ मग त्या शासनाकडून नियुक्त झालेल्या असोत वा नसोत ” या मजकुराऐवजी “ मग त्या शासनाकडून नियुक्त झालेल्या 
क्रमांक ४ ९ 

असोत वा नसोत वा सेवानिवृत्त झाल्यामुळे किंवा राजीनामा दिल्यामुळे लोकसेवक असल्याचे समाप्त झालेल्या असोत " 
च्या कलम २ 
ची सुधारणा. हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०१५ / फाल्गुन २ ९, शके १९ ३६ 


. 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 
लोकसेवकांकडून होणाऱ्या लाचलुचपतीस व भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्याकरिता तरतूद करण्याच्या दृष्टीने भ्रष्टाचारास 
प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ हा अधिनियम करण्यात आला आहे, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या “ लोकसेवक " या 
संज्ञेमध्येमुख्यत्वेकरून शासनाच्या सेवेतील किंवा शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या किंवा कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्यासाठी 
शासनाकडून फीच्याकिंवा कमिशनच्या स्वरुपात पारिश्रमिक घेणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. विद्यमान अधिनियमात लोकसेवक 
या संज्ञेमध्ये शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्याकिंवा सेवेचेत्यागपत्र दिलेल्या व्यक्तींचा अंतर्भाव नसल्याने अशा व्यक्तींच्या 
बाबतीतील भ्रष्टाचाराची किंवा लाचलुचपतीची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणे शक्य 
होत नाही. भ्रष्टाचाराच्या किंवा लाचलुचपतीच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या आणि ती प्रकरणे उघडकीस येत असल्याची चाहूल 
लागल्यास त्या दरम्यान त्वरित नोकरी सोडून जाणाऱ्या अनेक व्यक्ती आढळून येत आहेत . परिणामी भ्रष्टाचार प्रतिबंध 
अधिनियम करण्याचे मुख्य उद्दिष्टच विफल ठरलेले आहे. 

सबब, लोकसेवकांकडून आढळून येणारा भ्रष्टाचार व लाचलुचपत यांना परिणामकारकरित्या प्रतिबंध करण्याच्या 
दृष्टीने भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९ ८८ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे . जेणेकरून , भ्रष्टाचार किंवा 
लाचलुचपतीत गुंतलेल्याकिंवा आढळून आलेल्या सर्व व्यक्ती मग त्या सेवानिवृत्त असोत किंवा राजीनामा दिल्यामुळे लोकसेवक 
असण्याचे समाप्त झालेल्या असोत , त्या व्यक्ती या अधिनियमाच्या कक्षेत येतील . 


वरील उद्दिष्ट साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक १ ९ मार्च २०१५. 


श्री . छगन भुजबळ, 
प्रभारी सदस्य . 


~ 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक : २० मार्च २०१५ . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव, 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


